सन २०१८-१९ या शैक्षणिक वर्षात राज्यातून व विभागीय 
परीक्षा मंडळातून इयत्ता १० वी व १२ वीच्या परिक्षेत 
सर्वप्रथम आलेल्या विमुक्त जाती भटक्या जमाती 
प्रवर्गाच्या ४१ गुणवंत विद्यार्थी व विद्यार्थींनींना स्वर्गीय 
वसंतराव नाईक गुणवत्ता पुरस्कार प्रदान करण्यास 
प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
इतर मागास वर्ग, सामाजिक व शौक्षणिक मागास प्रवर्ग, 
विमुक्त जाती भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्ग कल्याण विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : पुरस्कार २०१९/प्र.क्र.9७/शिक्षण, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: १० जानेवारी, २०२० 
वाचा :- 
१) सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, शासन निर्णय क्र. संकीर्ण1-२०१३/प्र.क्र.६५/विजाभज-१, 
दि. ४ मार्च, २०१७ 
२) संचालक, विजाभज,इमाव व विमाप्र कल्याण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचा 
दि. २१.८.२०१९ चा प्रस्ताव. 
३) या विभागाचा शासन निर्णय क्र. पुरस्कार-२०१८/प्र.क्र.१६०/शिक्षण, दिनांक- २७ जुले, २०१८ 


प्रस्तावना:- 


सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या दिनांक ४/३/२०१७ च्या शासन निर्णयान्वये राज्यातून व 
विभागातून इयत्ता १० वी व १२ वी च्या परीक्षेत सर्वप्रथम येणा-या विमुक्त जाती व भटक्या जमातीच्या गुणवंत 
विद्यार्थी व विद्यार्थीनींना सन २०१६-१७ या शैक्षणिक वर्षापासून स्वर्गीय वंसंतराव नाईक गुणवत्ता पुरस्कार प्रदान 
करण्याची योजना सुरू करण्यात आली असून १ जुलै रोजी किंवा शासनाने निश्चित केलेल्या दिनांकास प्रदान 
करण्यास मान्यता देण्यात आलेली आहे. त्यानुसार सन २०१६-१७ या शैक्षणिक वर्षातील राज्यामधून व विभागीय 
परीक्षा मंडळामधून इयत्ता १० वी व १२ वीच्या परीक्षेत विमुक्त जाती, भटक्या जमातीच्या गुणवंत विद्यार्थ्यांना 
दि.०४.१०.२०१७ रोजी गुणवत्त पुरस्कार प्रदान करण्याचा कार्यक्रम घेण्यात आला होता. सन २०१८-१९ या 
शैक्षणिक वर्षात इयत्ता १०वी व १२ वीच्या परिक्षेत राज्यातून व विभागीय परीक्षा मंडळातून उत्तीर्ण झालेल्या गुणवंत 
विद्यार्थी व विद्यार्थीनींना गुणवंत पुरस्कार प्रदान करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय:- 

सन २०१८-१९ या शैक्षणिक वर्षात राज्यामधून व विभागीय परीक्षा मंडळामधून इयत्ता १० वी १२ वीच्या 
परिक्षेत सर्वप्रथम आलेल्या विमुक्त जाती,भटक्या जमाती या प्रवर्गाच्या प्रपत्र-अ, मधील ४१ गुणवंत विद्यार्थी व 
विद्यार्थीनींना स्वर्गीय वसंतराव नाईक गुणवत्ता पुरस्कार प्रदान करण्यास व त्यासाठी कार्यक्रमाचे आयोजन याद्वारे 
शासन मान्यता देण्यात येत असून सदर खर्च खाली नमुद केलेल्या लेखाशिर्षामधून भागविण्यात यावा. 


अ) विमुक्त जाती भटक्या जमाती प्रवर्गातील ४१ गुणवंत विद्यार्थी व विद्यार्थीनींना त्यांचे नावासमोर 
नमूदप्रमाणे बक्षिसाची रक्‍कम अदा करण्याकरिता दिवंगत वसंतराव नाईक गुणवत्ता बक्षिस योजना 
सन २०१९-२० मध्ये अर्थसंकल्पित रक्‍कमेपैकी रू.२२,८५,००० /-(बावीस लाख पच्याऐंशी हजार 
फक्‍त) इतका निधी (२२२५ एफ०२२) या लेखाशिर्षांतर्गत भागविण्यात यावा. 

ब) सदर कार्यक्रमाच्या समारंभासाठी,स्मृतीचिन्ह, प्रमाणपत्र देणे आणि सदर कार्यक्रमास दूरदर्शन व 
आकाशवाणीवर प्रसिध्दी देण्याकरिता विमुक्त जाती भटक्या जमाती प्रवर्गाकरिता रू. १,६४,०००/- 

(एक लक्ष चौसष्ट हजार फक्त) इतका खर्च (2224 एफ०२२) या लेखाशिर्षामधून भागविण्यात यावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः पुरस्कार २०१९/प्र.क्र.७७/शिक्षण 


१) विमुक्त जाती भटक्या जमाती प्रवर्गाच्या कार्यक्रमाचे संपर्ण आयोजन करण्यासाठी रक्‍कम 
रू. १०,००,०००/-( दहा लक्ष फक्‍त) लेखाशिर्ष (२२२५ एफ०२२) अन्वये भागविण्यात यावा. 


२. राज्यातून व विभागीय परीक्षामंडळातून सन २०१८-१९ या शैक्षणिक वर्षात सर्वप्रथम येणा-या विद्यार्थी व 
विद्यार्थीनींना गुणवंत पुरस्कार प्रदान करण्याकरिता तसेच त्यासाठी कार्यक्रम आयोजनाचे काम व्यवस्थापकीय 
संचालक, महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळ, प्रशासकीय भवन, चौथा मजला, 
रामकृष्ण चेंबूरकर मार्ग, चेंबूर, मुंबई-४०० ०७१ यांनी करावे. 
३. यासाठी सह सचिव, इमाव,सामाजिक शैक्षणिक मागास प्रवर्ग, विमुक्त जाती भटक्या जमाती व विशेष 
मागास प्रवर्ग कल्याण विभाग, मंत्रालय,मुंबई यांना नियंत्रक अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे तसेच 
कक्ष अधिकारी(अर्थसंकल्प), इमाव, सामाजिक शैक्षणिक मागास प्रवर्ग, विमुक्त जाती भटक्या जमाती व विशेष 
मागास प्रवर्ग कल्याण विभाग, मंत्रालय,मुंबई यांना आहंरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत 
आहे. त्यांनी सदरहू निधी आंहरीत करून व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि 
विकास महामंडळ, प्रशासकीय भवन, चौथा मजला, रामकृष्ण चेंबूरकर मार्ग, चेंबूर, मुंबई-४०० ०७१ यांना अदा 
करावा. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळ, प्रशासकीय 
भवन, चौथा मजला, रामकृष्ण चेंबूरकर मार्ग, चेंबूर, मुंबई-४०० ०७१ यांनी या कार्यक्रमाचे आयोजन व संनियंत्रण 
करावे. या कार्यक्रमासाठी लागणा-या खर्चाचा स्वतंत्रपणे हिशोब ठेवून आवश्‍यकता भासल्यास ज्यादा निधीची 
मागणी करावी अथवा निधी शिल्लक असल्यास तो शासनास परत करावा. 
४. यावरील खर्च मागणी क्र.झेडजी-०३,२२२५, अनुसुचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्ग व 
अल्पसंख्यांक यांचे कल्याण,०३ मागासवर्गीयांचे कल्याण, ०३ मागासवर्गीयांचे कल्याण, २७७ (शिक्षण) ,(०४) बक्षीसे 
व पुरस्कार (०४)(०१) विमुक्त जाती, भटक्या जमातीच्या विद्यार्थ्यांना दिवंगत वसंतराव नाईक गुणवत्ता बक्षीस 
योजना, (२२२५ एफ ०२२),०५,बक्षीसे या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. सदरचा खर्च सन २०१९-२० या 
वर्षाच्या मंजूर तरतुदीतून भागविण्यात यावा. 
५. नियोजन व वित्त विभागाने यापूर्वी निर्गमित केलेल्या मार्गदर्शक सूचना, प्रचिलित नियम वित्तीय 
अधिकाराचे प्रत्यायोजन तसेच वित्त विभागाच्या शासन परिपत्रक दिनांक २/४/२०१८ नुसार व वेळोलेळी दिलेल्या 
सूचनांचे पालन करण्यात यावे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेताक २०२००११३१२१६१२९२२२ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


RAVINDRA 
VASANTRAO GURAV ® 
(रविंद्र गुरव) 

उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. मा.मंत्रीविजाभज,इमाव व विमाप्र कल्याण मंत्रालय,मुंबई यांचे खाजगी सचिव 
२. मा.राज्यमंत्रीविजाभज,इमाव व विमाप्र कल्याण मंत्रालय,मुंबई यांचे खाजगी सचिव 
३. संचालक, विजाभज,इमाव व विमाप्र कल्याण संचालनालय,महाराष्ट्र राज्य,पुणे 
४. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मुत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ १२ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः पुरस्कार २०१९/प्र.क्र.७७/शिक्षण 


प्रधान सचिव, इमाव, सावडौमाप्र,विजाभज आणि विमाप्र कल्याण विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक मंत्रालय, 
मुंबई 

प्रधान सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

महालेखापाल महाराष्ट्र १/२, (लेखा व अनुज्ञेयता) (लेखापरीक्षा), मुंबई/ नागपूर 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

लेखा परीक्षक, स्थानिक निधी लेखा, मुंबई. 

सह सचिव (अर्थसंकल्प), इमाव, सावडौमाप्र,विजाभज आणि विमाप्र कल्याण विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक 
मंत्रालय, मुंबई 

उप सचिव (व्यय-१५, अर्थसंकल्प-३,) वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळ, चेंबूर, मुंबई. 
कक्ष अधिकरी (VIANA), SAT, सावडशौमाप्र,विजाभज आणि विमाप्र कल्याण विभाग, मंत्राळय,मुंबई 
निवड नस्ती (शिक्षण). 


पृष्ठ १२ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः पुरस्कार २०१९/प्र.क्र.७७/शिक्षण 


प्रपत्र - अ 
सन २०१८-१९ (मार्च २०१८-१९) या वर्षात इयत्ता १० वी मध्ये विजाभज प्रवर्गातून 
राज्यातून प्रथम आलेल्या विद्यार्थी व विद्यार्थीनीना पुरस्काराची रक्‍कम खालील प्रमाण 


आहे. 
अ.क्र. | बोर्डाचे नाव | विद्यार्थ्याचे नाव | पत्ता विद्यार्थी / प्रवर्ग गुणांची पुरस्काराची रक्‍कम 
विद्यार्थींनी टक्केवारी 
कोकण 
q सिंधुदुर्ग गोसावी पार्थ केलबाईवाडी विद्यार्थी NT(B) | ९८.२% १ ora 
संतोष कुडाल सिंधुदुर्ग 
पिन कोड 
४१६५२० 
२ अमरावती । वायल प्रणव mae विद्यार्थी VI(A) ।९८.२% १ लाख 
विष्णू नगर चिखली 
रोड बुलढाणा 
पिन कोड 
४४३००१ 
लतुर 
विभाग 
३ । लातुर गीते तनाया सुतमील रोड विद्यार्थीनी NT(D) | ९८.६% १ लाख 
तुकाराम गजान्नन नगर 
लातुर पिन कोड 
४१३५१२ 


पृष्ठ १२ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः पुरस्कार २०१९/प्र.क्र.७७/शिक्षण 


प्रपत्र - अ 


सन २०१८-१९ (मार्च २०१८-१९) या वर्षात इयत्ता Yo वी मध्ये विजाभज प्रवर्गातून 


विभागीय मंडळातून प्रथम आलेल्या विद्यार्थी व विद्यारथीनीना पुरस्काराची रक्‍कम खालील प्रमाण 


आहे 
अ.क्र. | बोर्डाचे नाव | विद्यार्थ्यांचे शा विद्यार्थी / हि गुणां | 
नाव विद्यार्थींनी टक्केवारी | रक्‍कम 
पुणे विभाग 
१ वि २ एम -१८५७९ 7 NT(C) | 89.0% |।५१ हजार 
अंकिता |। परिवार शाहू 
नानासाहेब | कॉलेज 
लक्षमीनगर पुणे 
पिन कोड 
४११००९ 
२ ।पुणे गावडे =| att face 7 NTO) ।९५.६% | QR हजार 
दर्शन दत्तरंगे मळा, 
संजिव  । नेप्टी नाका, 
अहमदनगर 
पिन कोड - 
४९४००१ 
३ पुणे जेडगुले । संगमनेर a“ VIA) ।९५.६% | QL हजार 
तेजस  ।घघुलेवाडी,संगमनेर 
सोमेश्‍वर | अहमदनगर, पिन 
कोड -४२२६०५ 
४ [qt काले । ५६ AT a NT(C) |९५.६% ।५१ हजार 
जयराज | शिवाजी नगर 
दिपक बाले सोलापूर 
पिन कोड - 
४१२२५५ 
नागपूर 
विभाग 


पृष्ठ १२ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः पुरस्कार २०१९/प्र.क्र.७७/शिक्षण 


५  । नागपूर wer  ।कुभराज दहाके 7 NC) |९७.८% |।५१ हजार 
देवयानी । तलेगाव रोड चेरी 
कुंभराज लेआउट दत्त 
वाडी तलेगाव 
अरबो वर्धा, 
पिन कोड - 
४४२२०१ 
६ | नागपूर मेशराम ।पी११सी आफ 7 NTB) ।९५.२% | QR हजार 
पुष्पकर ।गोपीचंद रामटेके 
राजेंद्र अगने लेआउट 
खमला , 
पिन कोड - 
४४००२५ 
रंगाव् 
विभाग 
७ a or पाथरी रोड 7 NT(C) | 9.2% | 4 हजार 
पल्लबी । ओडिट नगर 
संजय  ।परभणी 
पिन कोड - 
४२१४०१ 
८ हि मुंढे मन्नत नगर 7 NT(D) | 82.0% | ५१ हजार 
महादेव । गंगाखेड ता. 
भारत गंगाखेड जि. 
परभणी, पिन 
कोड -४३१५१४ 
मुंब 
विभाग 
९ ति अव्हाड । २१० तुलसी धाम 7 NT) ।९६.२% | ५१ हजार 
अदित्य सोसायटी 
सुरेश ।जवळ निक्की 
नगर कल्याण 
पिन कोड- 
४२१२३०१ 


पृष्ठ १२ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः पुरस्कार २०१९/प्र.क्र.७७/शिक्षण 


१० ।ठाणे वाघमोडे । शांताराम पाटिल a NT(C) | 88.2% ।५१ हजार 
तेजस बापू यादव जबळ नगर 
मोहने, कल्याण 
ठाणे - पिन कोड 
४२११०२ 
११ | मुंबई नाले श्रुती | ow Ta J NT(C) | ९४.०% | ५१ हजार 
राहूल सोसायटी 
लवकुश टॉवर 
मुंबई 1] पिन 
कोड -४०००७१९ 
कोल्हापूर 
विभाग 
१२ ।सातारा विरकर | A. पो सोकास a NTO) ।९७.४% | ५१ हजार 
श्रेया पोस्ट व्हवारे 
हरिबा ।सोकसन , मान 
सातारा , पिन 
कोड -४१५५०८ 
१३ वि : ह पॉल्ट १३ श्‌ NT(C) |।९७.२% ।५१ हजार 
आदर्श ।महालक्षमी चो 
विष्णु । शासन कॉलनी 
विश्रामबाग 
सांगली पिन कोड 
-४१६४१६ 
पराव 
विभाग 
१४ । यवतमाळ राठोड | श्रीनगर पुसाद ष्र VIA) ।९८.४% ।५१ हजार 
यशश्री ।यवतमाळ-पिन 
अनिल  ।कोड-४४५२०४ 


पृष्ठ १२ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः पुरस्कार २०१९/प्र.क्र.७७/शिक्षण 


नाशिक 
विभाग 
१५ | नाशिक पोपलघाट | क्यू टि आर टाईप i NTB) ।९६.८% ।५१ हजार 
ST ।२१९७ १९ नाशिक 
आदिनाथ । रोड एनटिपीएस 
कॉलिनी 
एकलहारा 
कॉलेनी , एकल 
नाशिक -पिन 
कोड -४२२१०५ 
१६ । नाशिक व चर्च गेट म 7 NTC) ।९६.२% | Ql हजार 
संस्कृती कृषी नगर 
गोरखनाथ | मालेगाव कॅम्प 
नाशिक पिन 
कोड -४२३१०५ 
लातूर 
विभाग 
१७ | लातूर मुंढे एस टी कॉटस॑ 7 NTD) | 89.8% | 42 हजार 
संगमेश्वर | जुना रेनापूर नाका 
चंद्रकांत | अंबाजोगाई रोड 
लातूर - पिन कोड 
-४१३५१२ 
कोकण 
विभाग 
१८ वि रे अनुगृह लक्ष्मं 7 NTC) | ९६.८% ।५१ हजार 
संजूश्री | नारायन नगर 
सुदेश  ।महालक्षमी मंदीर 
खेडाशी आर, 
रत्नागिरी पिन 
कोड -४१५६३९ 


पृष्ठ १२ पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः पुरस्कार २०१९/प्र.क्र.७७/शिक्षण 


प्रपत्र - अ 
सन २०१८-१९ (मार्च २०१८-१९) या वर्षात इयत्ता ९२ वी मध्ये विजाभज प्रवर्गातून 
राज्यातून प्रथम आलेल्या विद्यार्थी व विद्याथीनीना पुरस्का राची रक्‍कम खालील प्रमाण आहे 


अ.क्र. बोर्डाचे नाव "न ane Tee / ae णां पुरस्व 
नाव विद्यार्थींनी टक्केवारी रक्‍कम 
रंगाव् 
विभाग 
g जालना राठोड जालना- al ५7७) | 8.38% ।१ लाख 
विजय राम । पिन कोड - 
४२१२०२ 
कोकण 
विभाग 
२ | भालेव : al NTB) ।९३.५४% ।१ लाख 
तन्वी राजेंद्र | पिन कोड 
४१५६१२ 


पृष्ठ १२ पैकी ९ 


शासन निर्णय क्रमांकः पुरस्कार २०१९/प्र.क्र.७७/शिक्षण 


प्रपत्र - अ 


सन २०१८-१९ (मार्च २०१८-१९) या वर्षात इयत्ता ९१२ वी मध्ये विजाभज प्रवर्गातून 
विभागीयमंडळातून प्रथम आलेल्या विद्यार्थी व विद्यार्थीनीना पुरस्काराची रक्‍कम खालील 


प्रमाणे आहे. 
अ.क्र. | बोर्डाचे नाव वद्यार्थ्यांचे | पत्ता विद्यार्थी / | णां पुरस्कारा 
नाव विद्यार्थीनी टक्केवारी | at 
रक्‍कम 
पुणे || 
7 a घुले प्लॉट नं .१८ लेन नं = NT(D) [82.88% | ५१हजार 
अभिजीत । एन टु सीडको जय 
गंगाधर भवानी नगर 
औरंगाबाद पिन कोड 
४३१००१ 
२ पुणे राठोड प्रतिक | सरगम का शी VIA) | ९१.६९ । ५१हजार 
काशीनाथ । दुधाने नगर वार्जे 
जकात नाका पुणे, - 
पिन कोड ४११०५४ 
ड्‌ षी मुंढे अनंदनगर SATU | NT(D) । ९२.६२% | ५शहजार 
महादेव गंगाखेड परभणी, 
पिन कोड ४३१५१४ 
नागपूर विभाग 
¥ यवतमाळ जधाओ प ०६ FSR नं. _ VICA) | 8.23% | ५१हजार 
अनिरुध्द १७ वि.एन.गी.एमसी. 
गणेश कँप्स , पिन कोड - 
४४५००१ 
ष्‌ नागपूर शेठे साध मु.पो हिंगना | NT(C) [88.82% | ८५१हजार 
अभिमान । धनगरपूर, पिन कोड 
-४४१११० 
SC: 
विभाग 
६ शि मेहेर निकोता | प्लॉट नं.११७ गुट नं शो ९7 (७) | ९२.४६% | ५श्हजार 
पदमसिंग । १७०, वाळूंज 
औरंगाबाद, पिन 
कोड-४३११३६ 


पृष्ठ १२ पैकी १० 


शासन निर्णय क्रमांकः पुरस्कार २०१९/प्र.क्र.७७/शिक्षण 


मुंबई विभाग 
७ शि ततकारे बी जी . ३ गांधी सदन NIB) | ९२.६२% | Geese 
साहिल वसंत | न्यू नगर दास रोड 
अंधेरी इस्ट, मुंबई 
पिन कोड -४०००६९ 
८ ठाणे तांबडे दिव्या | ए ३०५ संतोष दशेन NT(B) । ९२.७७% | urea 
अनिल सोसायटी अंबीका 
नगर , डोंबबली 
कल्याण डोंबबली 
रूची ठाणे -पिन कोड 
-४२१२-४२१२०१ 
| कोल्हापूर विभाग 
8 सातारा राठोड सागर | शिवाडे उमरज, VIA) ।९२.६२% | uaa 
दिपक कराड सातारा पिन 
कोड ४१५१०९ 
१० सातारा तारु हषं ३६० गुरुवारपेठ NT(B) |८८.९२% | ५९ 
राजेश सातारा - पिन कोड हजार 
४१५००२ 
पराव 
विभाग 
१९ शि पांडे अनिकेत | ५० छाया कॉ एग (5) ।९२.३१% | uaa 
लक्ष्मणराव । अकोली आर छाया 
कॉलनी , अमरावती 
पिन कोड -४४४६०७ 
१२ अकोला केकन रेणूका | शिव नगर रेस्ट NT(D) | ९३.३८% | urea 
दिनेश हाउस जवळ पातूर 
अकोला, पिन कोड 
-४ ४४५०१ 
नाशिक विभाग 
१३ नाशिक खंडारे ९ नेरकर चाळ NT(D) । ९३.५४% | usa 
कार्तिक शरद | मखमलाबाद रोड 
नेरकर चाळ पंचवटी 
, नाशिक पिन कोड - 
४२२००३ 
aX नाशिक पाव फॅल्ट नं .७ विघ्न एग (5) ।९२.९२% | ५१हजार 
मानसी संजय | अर्पाट प्रेस जगताप 


मळा , नाशिक रोड 
पिन कोड -४२२१०१ 


पृष्ठ १२ पैकी ११ 


शासन निर्णय क्रमांकः पुरस्कार २०१९/प्र.क्र.७७/शिक्षण 


लातूर विभाग 
१५ । लातूर सोनटक्के । एल आई सी कॉ NT(C) | ९४% ५१ हजार 
बेदान्त ता. लातुर, पिन कोड 
बाब्रुवान -४१२३५१२ 
१६  । नांदेड हामदे रुपाली | मु.पो तोरकाशवाडी NT(D) | ९२.१५% | ५९हजार 
रुखमाजी  ।ता. मुखेड, जि. 
नांदेड ,पिन कोड - 
४२३१८०६ 
कोकण __। 
१७ णि चव्हाण कलेक्‍टर कॉ VICA) | ९०.३१% |५१हजार 
अक्षय गणेश | ओ आर ओ एस 
कुडाल, सिंधुदूर्ग पिन 
कोड -४१६८१२ 


पृष्ठ १२ पैकी १२ 


